केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
कारंजा नगरपंचायतेच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(रु. ३३.८९ कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.१६०/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
दिनांक : ०८ मे, २०२३ 


१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 

२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि- ३३, 
दिनांक १४ जुलै, २०२२. 

३. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि- ३३, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 

४. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ प्र.क्र.१२२/ 
पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 

५. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर विभाग यांचे तांत्रिक मान्यतेचे 
आदेशा क्र.मजीप्रा/मुअ(ना)/तांशा-१/३१८३/२०२२, दिनांक ०९ डिसेंबर, २०२२. 

६. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता 
समितीच्या दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
सन २०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत 
पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत 
अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. १८२३६.३९ कोटी प्रकल्प 
किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली 
आहे. यामध्ये कारंजा नगरपंचायतेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा समावेश असून संदर्भाधिन क्र. ५ 
अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार 
त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी 
दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
०१. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत कारंजा नगरपरिषदेच्या रु. ३३.८९ कोटी 
प्रकल्प किंमतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या विवरणपत्रात नमूद 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.१६०/नवि-३३ 


केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय 
आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे :- 


(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक । प्रकल्प | केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
स्वराज्य संस्थेचे किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान संस्थेचा हिस्सा 

नाव (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या । (प्रकल्प किंमतीच्या 
५०%) ४५%) ५%) 
Pa 2 3 8 4 
ae ३३.८९ १६.९४५ १५.२५१ १.६९५ 
नगरपंचायत 


०२. कारंजा नगरपंचायतेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित किंमतीचे विवरण 


पुढीलप्रमाणे आहे. 
Sr. Cost of Sub 
No. Name of Sub Work Work 
1 Geotechnical Investigation and Working survey 553513 
2 Intake Well (3.0 m ७, 6.12 m Deep ) 903668 
3 Connecting Main -1 400mm @ DI K-7.(Length = 70 Rmt. , Intake 1028591 
Well To Jackwell well) 
4 Inspection Well (3.0 m ७, 8.0 m Deep ) 1192778 
5 Proposed Jack Well (Diameter - 6 m, Depth - 23.57 m) 9200582 
Construction of Approach Bridge (150 M Length, 4.00 M Wide) & 
| 6 | 10342523 
Approach road (120 m ) 
Raw water pumping machinery with Verticle Turbine Pumps of 
7 100 HP giving discharge 209048 LPH at 86 Mtr. Head at 7846762 
Headworks (100% Standby) 
Raw Water Rising Main (250 mm (L = 6174), 300 mm DI K-9 Pipe 
Ea (L = 396) & 300 mm MS Pipe (L=19) and having total length = 32629253 
6589) 
| 9 | Repairs of Existing Raw Water Transmission Main (200 mm CI 1500222 
Pipe Line) 
Water Treatment Plant Unconventional Type having Capacity - 3.5 
आ MLD including Compound Wall 244441 
1] Repair of Existing Water Treatment Plant (Capacity -0.86 MLD & 4328344 
1 MLD) 
Pure water pumping machinery with submersible Monoblock 
12 Pumps of 30 HP giving discharge 185588 LPH at 22 Mtr. Head at 1132056 
WTP (100% Standby) 
13 on Water Rising Main (DI K-9 pipe, 300 mm dia., Length = 31 m 182452 
14 Providing and Construction RCC MBR (Proposed MBR near WTP 5924215 
- 3.55 LL, St. ht. -12 1), SBC 20 t/sqm ) 
Pure Water Gravity Main (DI K-7 Pipe,100 mm to 250 mm dia., 
15 | Total Length = 2999 m) ६६५. 
Providing and Construction RCC ESR at Khardipura (5.73 LL, st. 
1 ht. -6 m, SBC 20 t/sqm ) १७५९ 
Providing And Construction RCC ESR Indira Nagar (2.07 LL, Sta. 
17 | ht. -6 m, SBC 20 t/sqm) pe 
Distribution Network of HDPE PIPE, PE 100, 6 kg/cm2, 110mm to 
18 250 mm dia. Total Length 48002 meter and 250 mm DIK-7 1334 79388542 
& Total Length 49336 m, Includig House Service Connections - 


gga 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.१६०/नवि-३३ 


2968105. __________ 
Repair Works for Existing ESR 
19 1)Indira Nagar ESR 1LL Capacity & 2)Market Area ESR 2 LL 1328836 
Capacity 
20 | Road Restoration(For RWGM, PWTM & Distribution Network 60203765 
21 Miscellaneous Work 93556 
22 SCADA & Automation of Headworks, proposed 3.5 MLD WTP & 16289497 
MBR & ESR management system 
23 Solar Power Plant of 142 KWp capacity (83 KWp at Headworks 5135812 
& 59 KWp at WTP) 
24 Extension of existing 11 KV Express Feeder for New Headworks, 2463398 
New connection at Headworks & enhancement of load at WTP 
Net Amount 284255828 
Add GST @ 18% 51166049 
Add @ 1% against Charges for Technical Scrutiny 2842558 
Add @ 1% against Worker Insurance 602837 
Gross Amount 338867272 
Say Rs. 33.89 Cr. 
ae eee कार्यादेश दिनांका 
ल पूर्ण करण्याचा कालावधी पासून 
पासून १८ महिने 


०३. कारंजा नगरपंचायतेच्या सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची 009 किंमत कारंजा 
नगरपंचायतेने उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी १८ महिने 


राहील. 


०४. कारंजा नगरपंचायतेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे : - 


४.१ 


४.२ 


५.२ 


४.४ 


४.५ 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पुर्ण ठेव 
तत्वावर करण्यात यावे. 

प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा कारंजा नगरपंचायतेमार्फत 
भरण्यात यावा. 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस 
बंधनकारक राहील. 

राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार 
सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण 
करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच या प्रकल्पासाठी 
डी. आय. पाईप्ससह सर्व प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत GAT करण्यात 
यावा. 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील 
पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा 
पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ६पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.१६०/नवि-३३ 


४.६ 


४.७ 


४.८ 


४.९ 


४.१० 


४.११ 


४.१२ 


8.93 


सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय FRA आदेशापासून ४५ 
दिवसांच्या आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
सुधारणांची (Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान 
शहरास बंधनकारक राहील. 

निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० 
%-- ४० %) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत 
निधीच्या प्रमाणात राज्य हिश्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत 
वितरीत केला जाईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी 
स्थानिक स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीशी सांगड 
(Convergence) घालणे आव्यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून 
मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत 
करण्यात येणारा निधी हा कार्यात्मक साध्यांवर (Functional Outcome) 
आधारित असणार आहे. तसेच, सदर कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास 
सदर प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, कारंजा नगरपंचायत यांची राहील. 
सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी 
कार्यादेश निर्गमित केल्यानंतर कारंजा नगरपंचायतेस वितरीत करण्यात येईल. 
त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र 
शासनास सादर केल्यानंतर व कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता केल्यानंतर पुढील 
हप्त्याचा केंद्र हिऱ्याचाव त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात 
येईल. 

अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या 
निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून 
सदर खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात 
शासनास सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक 
असणार आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर 
प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात कारंजा 
नगरपरिषदेने स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ६षपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.१६०/नवि-३३ 


०५. 


४.१४ 


४.१५ 


४.१६ 


४.१७ 


४.१८ 


४.१९ 


४.२० 


सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे 
बंधनकारक असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर 
वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर 
झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र.ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 
मध्ये नमुद कारणा व्यतिरिक्त वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव 
अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व 
प्रकल्प व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 
प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची 
गुणवत्ता व देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके 
१५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन 
यंत्रणेची राहील. 

अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र. ०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद 
केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे 
तसेच जागा उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी 
करण्यात यावी. 

प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामध्ये नमूद केलेप्रमाणे पाणीपुरवठा करावी आकारणी करणेबाबत 
महासभेची मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात यावी. 
कारंजा नगरपंचायतेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी/ अमृत अथवा इतर 
कोणत्याही योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या 
प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्‍ती (Duplication) होत नसल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, या प्रकल्पाचे 
व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व 
मार्गदर्शक सुचना कारंजा नगरपंचायतेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास लागू राहतील. 


पृष्ठ६पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.१६०/नवि-३३ 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥ीकीघा890[॥8.9०/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०८१६४४५२८५२५ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नावाने 
SHRIKANT cones ~~ 


laya, ou=URBAN 
ENT DEPARTMENT, 


C ANDGE wisi as 


idge@ 
Date: 2023.05.08 19:49:25 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
६. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
. आयुक्त तथा संचालक, नगरपंचायत प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग. 
१२. जिल्हाधिकारी, वर्धा. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, वर्धा. 
१४. मुख्याधिकारी, कारंजा नगरपंचायत. 
१५. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ६पैकी६ 


